केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
सर्वसाधारण योजनेतून सन २०२३-२४ च्या 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून २२१०५२४६ या 
लेखाशिर्षातून vo % राज्य हिळ्यातील 
Infrastructure & Maintenance या 
घटकाकरिता चे रु.२१३४०.५९ लक्ष इतके 
राज्य हिछ्याचे अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी -१३२३/प्र.क्र.२७४/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्राळय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : १६ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 
१) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिळ, २०२३. 
२) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र.४६/अर्थोपाय, 
F&.04.92.2023 
3) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४/अर्थ-३ दि.०८.१२.२०२३ 
४) संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. राआसोम/ एफएमजी/ 
Infra राहि/१४५७४०-७४६/२०२३-२४, दिनांक १४.०३.२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 
ग्रामीण जनतेस सहजसाहय, परवडयाजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह आरोग्य 


सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिल, २००५ पासून राष्ट्रीय 


ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केले आहे. सदर योजनेअंतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम 


(Reproductive child Health), नियमित लसीकरण, मिशन प्लेक्सीपुल, पायाभूत सुविधांचे 


बळकटीकरण व पल्स पोलिओ लसीकरण इत्यादी आरोग्य सेवा देण्यात येतात. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय 


आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रम करीता सर्वसाधारण (981819) वर्गवारीतून 


Infrastructure & Maintenance या घटकाकरिता सन 2023-28 च्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून ४०% 


राज्य aad अनुदान राज्य आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.२७४/आरोग्य-७ 


विचाराधीन होता. प्रस्तुत प्रकरणी आता पर्यंत वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाचा तपशील 


पुढीलप्रमाणे आहे. 
©. SRT 
(राज्य) 
अ.क्र. | Watts २२१०५२४६ 
।_१___ सुधारित अंदाजपत्रकीय तरतूद १२५२४९.४५ 
A | एकूण तरतूद १२५२४९.४५ 
शासन निर्णयानुसार प्राप्त अनुदान 
ae = |] बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२२६/आरोग्य-७ दि.१९.०६.२३ १३९७.४३ 
बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२६९/आरोग्य-७ दि.१६.०६.२३ ६८०१.२३ 
बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७४/आरोग्य-७ दि.२१.०६.२३ १६७४६.६७ 
४ | बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७४/आरोग्य-७ दि.३१.०८.२३ ३०११०.६८ 
५ | बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७४/आरोग्य-७ दि.१६.१०.२३ १६७४६.६७ 
६ । पुरमा -३५२३/प्र.क्र.२७९/आरोग्य-७ दि.१८.१०.२३ २७१३.९७ 
७ । बियुडी -१३२३/प्र.क्र.२७४/आरोग्य-७ दि.२९.११.२३ २३२३.२५ 
८ | बियुडी -१३२३/प्र.क्र.२७४/आरोग्य-७ दि.०२.१.२४ ११४२०.६७ 
९. | बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७४/आरोग्य-७ दि. २०.०२.२०२४ ४२०८.५३ 
|B | एकूण शासन निर्णयानुसार प्राप्त अनुदान ९२४६९.१० 
शासन निर्णय निर्गमित 
ae | बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७४/आरोग्य-७ दि. 94.03 .Q02¥ 983.00 
७ | उपलब्ध तरतूद एकूण (A-B) ३२६३७.३५ 
शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता सर्वसाधारण 


वर्गवारीतून (General) Infrastructure & Maintenance या घटकाकरिता सन २०२३-२४ मधील 


४०% राज्य हिळ्यातील वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ व संदर्भ क्र.३ नूसार निधी वितरीत करण्यात 


मान्यता देण्यात आली आहे. सदरचा राज्य हिस्सा वितरीत करण्याकरिता सन २०२३-२४ या 


आर्थिक वर्षासाठी लेखाशिर्ष २२१०५२४६ करिता रु.१२५२४९.४५ लक्ष इतकी सुधारित 


अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर तरतूदीमधून रु. ३२६३७.३५ लक्ष इतकी 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.२७४/आरोग्य-७ 


तरतूद शिल्लक आहे. तरी, उपलब्ध तरतूदीमधून Infrastructure & Maintenance या 


घटकाकरिता रू. 2930.48 लक्ष इतके अनुदान राज्य आरोग्य सोसायटीस वितरीत करण्यास 


याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


2: उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 


कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्त, 


आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी 


यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 


अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो 


सन २०२३-२४ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


(रु.लाखात) 
3 तपशिल oe सुधारित मागणी रक्‍कम 
= लेखाशिर्ष | अंदाजपत्रकीय | (राज्य ४०%) 


तरतूद 


आर-१, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, of सार्वजनिक आरोग्य, coo 
* Se ay. eee sal eG २२१०५२४६ । १२५२४९.४५ । रु.२१३४०.५९ 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, केंद्र न न । 
पुरस्कृत योजना, (राज्य हिस्सा ४० टक्के) 


(कार्यक्रम), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 


परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केली असल्याचे 


कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास 


कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केळे आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या 
पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.२७४/आरोग्य-७ 


दिनांक १२ एप्रिळ, २०२३ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची 


पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक मुंविनि/-२०२२/प्र.क्र.- 
२७/२०२२/विनियम, दिनांक 92.09.2023 मधील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निधी 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


५. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये 
कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. 


६. सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा 


होणार आहे. 


७. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर 
कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या 
धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा 
करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या 
शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व शर्तीचे पालन झाल्याचे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. 


८. सदर अनुदान सशर्त असून या पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे प्रमाणपत्र सादर केले 
आहे. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ 
एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील 
अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


९. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 
डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 
घेण्यात यावी. 


१०. प्रस्तुत शासननिर्णय वित्त विभाग परिपत्रक दिनांक ०५.१२.२०२३ व ०८.१२.२०२३ मधील 
तरतूदींच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२३/प्र.क्र.२७४/आरोग्य-७ 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५१८०८१३२९१७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R AJ F N D R A Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b5 1 2f7ff8b758d60a4598c24a36386a4 


805881cbcea84410a43526338ca5896f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=92FCD41179A2BA99BFFA75CBE 
0C90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA6 


K U D A | - 315, cn=RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
Date: 2024.03.16 11:33:29 +05'30' 
(राजेंद्र वि. HSS ) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. अति. संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पूणे 
६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


